सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र 
राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांना 
सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- केव्हीबी-२०१८/प्र.क्र.६६/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/२०१८- 
१९/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१, दि.०६/०४/२०१८. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २३ ऑक्टोंबर, २०१८. 
३) अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांची 
क्र.कार्यासन -९/लेखा/७६३६-३७, दिनांक ११ डिसेंबर,२०१८ ची दोन पत्रे. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ,मुंबई यांना माहे 
ऑक्टोबर व नोव्हेंबर २०१८ या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी ३६ सहाय्यक अनुदान (वेतन) या 
उद्दिष्टांसाठी रूपये ८१९.३६ लक्ष व ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टांसाठी रूपये ४६.४८ लक्ष 
असे एकूण रुपये ८६५.८४ ( रूपये आठ कोटी पासष्ट लक्ष AVN हजार फक्त) उपलब्ध करून देण्यात 
आलेले आहे. 
२. अर्थसल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांनी त्यांच्या 
संदर्भ क्र. ३ च्या Gaia are डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०१९ या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी ३६ 
सहाय्यक अनुदान (वेतन) या उद्दिष्टांसाठी रूपये १६३८.७५ लक्ष व ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) या 
उद्दिष्टांसाठी रूपये ९.३० लक्ष असे एकूण रुपये १६४८.०५ (रूपये सोळा कोटी अठ्ठेचाळीस SE पाच हजार 
फक्त) इतके अनुदान उपलब्ध करून देण्याची विनंती केलेली आहे. मंडळाच्या उपरोक्त विनंती नुसार रुपये 
१६४८.०५ लक्ष इतका निधी मंडळास वितरीत करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. यावरील खर्च मागणी क्रमांक के-७, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, १०५ खादी व ग्रामोद्योग (००) 
(09) खादी व ग्रामोद्योग मंडळाळा सहाय्यक अनुदान (दत्तमत) (२८५१ ०५८५) ३६, सहाय्यक अनुदान (वेतन) 
व ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टांखाळीलळ सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा व तो त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. ३६, 
सहाय्यक अनुदान (वेतन) या उप लेखाशिर्षाखाली १००% अनुदान वितरीत करण्यास वित्त विभागाने 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.७/२०१९/व्यय-१६ दिनांक १९/१/२०१९ अन्वये सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार 
उर्वरित ३०% अनुदान अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेले आहे. 


४. सदर रकमेच्या आहरण व संवितरणाचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, 
मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना देण्यात आळेळे आहेत. सदर अनुदान खर्च 
झाल्याबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र मंडळाने शासनास व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना विहित 


शासन निर्णय क्रमांकः केव्हीबी-२०१८/प्र.क्र.६६/उद्योग-६. 


कालावधीत सादर करावे. तसेच HAA खर्चमेळाबाबत महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्याकडून 
विचारणा करण्यात येईल, तेव्हा लेख्यासंबंधीची आवश्‍यक ती कागदपत्रे मंडळाने महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करावीत. 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८- भाग-१, उपविभाग-१,अनुक्रमांक २७ नियम 
क्रमांक १४९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०१३११४५४१०३३१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rajiv Ma dhav ० कत 
and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ss 2.5.4.20=4afb47d807935092599a3e28024dd3d3c461bada30a9 
Ambikar ee 
ate: .01.. :05:57 +05'30' 
आंवीकर 
(राजीव आंबीकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति :- माहितीसाठी व आवश्‍यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित : 


१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई . 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 

३. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. वरिष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 

९. लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 
१०.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


